महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ 
वेळेवर कळविण्याची योजना (टिआरऊओ), 
पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यांची 
योजना (आयसीएस) आणि कृषि गणना या तीन 
१००% केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत मंजूर पदांवर 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६९/११-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 

१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.पदसातत्य-२०२३/प्र.क्र.२५/११-अ, 
14.99.08 2023. 

२. संचालक (वि.व प्र.) यांचे अ.शा.पत्र क्र.कृआ/सां-४५/प्र.क्र.१०१९/प्रवे/२३- 
२४/२८७८०, दि. ०४.०९.२०२३. 

३. कृषि सहसंचालक (वि.प्र.-१) यांचे पत्र क्र.कृआ/सां-४५/प्र.क्र.१०१९/प्रवे/२३- 
२४/२९३५१, दि. ०७.०९.२०२३. 

४. संचालक (वि.व प्र.) यांचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./जा.कृ.ग./२३-२४/प्र.क्र.१/३०१६५/ 
२०२३, दि. १४.०९.२०२३. 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 
(fears), पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा Hoard योजना (आयसीएस) आणि कृषि गणना 
योजना ह्या १०० टकके केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात 
राबविण्यात येत आहेत. सदर तीनही योजनांकरीता सन २०२०-२१ पूर्वी 898 प्रणालीवर 
अनुदान प्राप्त होत होते. त्यामुळे निधी शिल्लक नसताना, सदर योजनांतीळ वेतनाची देयके ही 
उणेप्राधिकारात निर्गमित होत होती. त्यामुळे वेतन अदायगी प्रलंबीत राहत नव्हती. तथापि, 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून ?॥॥/8 प्रणाली कार्यान्वित करण्यांत आलेली असल्याने 
सदर तीनही योजनांचे अनुदान हे केंद्र शासनाकडून PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) 
यांचेकडील बँक खात्यात जमा होत आहे. परंतु सन २०२०-२१ पासून PFMS प्रणाली 
कार्यान्वित झाल्याने जेवढा निधी प्रत्यक्षात उपलब्ध होतो, तेवढीच देयके काढता येत 
आहेत. परिणामी, सदर योजनेतील अधिकारी / कर्मचारी यांची ४-६ महिन्यांची वेतन देयके 
प्रलंबीत राहत असून, अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर विलंबाने अदायगी होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६९/११-ओ 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 
(fears), पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यांची योजना (आयसीएस) आणि कृषि गणना 
योजना या तीनही योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान हे वेळेत व आवश्‍यक 
मागणीनुसार उपलब्ध होत नसल्याने सदर योजनांतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे वेतन 
वेळोवेळी प्रदीर्घकाळ प्रलंबीत राहत आहे. त्यामुळे त्यांना नियमित कर्जाचे हप्ते, मुलांचा 
शैक्षणिक खर्च, वैद्यकीय खर्च व इतर गंभीर आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागत आहे. 
याचा विपरीत परिणाम अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर व प्रत्यक्ष योजना अंमलबजावणीवर होतो. 
सदरील प्रलंबित वेतनाबाबतची समस्या दरवर्षी उद्भवत असून या योजनेतील 
अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वेळोवेळी विविध आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत 
असल्याने सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना विहित वेळेत वेतन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 
(fears), कृषि गणना आणि पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यांची योजना (आयसीएस) 
योजना या तीन १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत मंजूर पदांवर कार्यरत अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी होणारा खर्च हा प्रस्तुत योजनां अंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना प्राप्त होणा-या अनुदानातून समायोजनाने राज्य 
शासनाच्या SARS जमा करण्याच्या अटीस अधिन राहून खालील लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधी मधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्र. डी-३, 
२४०१, पीक संवर्धन 
(090 


१११, कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 


(००) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट 

रि (००)(०९) कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर 
अहवाल देणे (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत | २४०१ २५६९ ०१-वेतन 
योजना) (कार्यक्रम) (टिआरओ) 

२ | (००)(१०) जागतिक कृषि गणना (१०० टक्के | २४०१ ०९९६ ०१-वेतन 
केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) 

3 | (00)(99) पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा | २४०१ २५७८ ०१-वेतन 
(१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) 
(आयसीएस) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६९/११-ओ 


२. महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 
(fears), कृषि गणना आणि पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यांची योजना (आयसीएस) 
योजना या तीनही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये मंजूर पदांवर कार्यरत 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रस्तुत योजनांअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून समायोजनाने राज्य 
शासनाच्या खालील लेखाशिर्षाखाली जमा करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची 
राहील. 


१६०१, केंद्र सरकारकडून सहायक अनुदाने 

०६, केंद्र पुरस्कृत योजना 

१०१, केंद्रिय सहाय/ हिस्सा 

(०९) कृषि 

(०९)(०८) कृषि गणना व सांख्यिकीचा एकात्मिक प्रकल्प 

(१६०१५३०७) 
३. उपरोक्त तीनही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत वेतन या उद्दीष्टासाठी 
खर्च करण्यात आलेला निधी, केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर उपरोक्त नमूद 
ळेखाशिर्षाखाळी तात्काळ समायोजित करण्याची तसेच समायोजनाची प्रक्रिया सुरळीत पार 
पाडण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


8. आयुक्‍त (कृषि) उपरोक्त तीनही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत 
समायोजीत केलेल्या निधीबाबतचा ताळमेळ घेऊन याबाबतचा त्रेमासिक अहवाल शासनास 
सादर करतील. 


षु. सदरील शासन निर्णय, नियाजेन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५३/का.१४३१ 
दि.०७.११.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३५/२०२३/व्यय-१, 
दि.२०.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९१६०६२३७३०१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c 


53a425e54d187a7c1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINDE ते 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई- ४०० ०3२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६९/११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. कृषि संचाळक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.सह सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४० 0 032 

१३.अवर सचिव (94-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१५. निवड नस्ती, का.११-अञे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


